श्री.रविराज इळवे, अपर कामगार आयुक्‍त 
यांच्या कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार 
कल्याण मंडळ या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस 
मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक: प्रतिनि-२०२०/प्र.क्र.८५/कामगार-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-११ जुले, २०२४. 


संदर्भ:-१. शासनाचे समक्रमांकाचे आदेश दि.२२.१०.२०२०. 

२. शासन निर्णय समक्रमांक दि.०५.०३.२०२१. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८. 

४. शासनाचे समक्रमांकाचे आदेश दि.०९.११.२०२२. 

५. शासन आदेशा क्रमांक:-पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.२६१/काम-८, दि.१४.०३.२०२३. 

६. शासन आदेश क्रमांक:-पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.२६१/काम-८, दि.२१.०७.२०२३. 
प्रस्तावना:- 

कामगार आयुक्त यांच्या आस्थापनेवरील श्री.रविराज इळवे, कामगार उप आयुक्त, 
मुंबई यांना कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई या पदावर संदर्भ क्र.१ 
येथील आदेशान्वये दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात आली 
होती. सदर दोन वर्षांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा काळावधी संपुष्टात आल्यानंतर संदर्भ Hv येथील 
आदेशान्वये श्री. Sad यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस दि.२२.१०.२०२२ पासून ६ महिने 
किंवा त्यांची अपर कामगार आयुक्‍त पदावरील पदोन्नती होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल 
तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

तद्नंतर श्री. इळवे यांना संदर्भ क्र. ५ येथील आदेशान्वये कामगार उप आयुक्‍त, गट- 
अ संवर्गातून अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ या संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली असून 
पदस्थापनेचे स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. श्री. god यांचे पदोन्नतीचे 
आदेश दि.१४.०३.२०२३ रोजी निर्गमित केले असल्यामुळे त्या दिनांकापासून श्री. इळवे यांची 
मुदतवाढ संपुष्टात आळी आहे. तथापि, श्री. gad यांची पदोन्नती होऊनही त्यांना 
पदस्थापना न दिल्यामुळे पदस्थापनेपर्यंत श्री. इळवे कल्याण आयुक्‍त या पदावर कार्यरत 
होते. परिणामी, श्री. gad यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी त्यांच्या पदोन्नतीपासून प्रत्यक्ष 
पदस्थापनेपर्यंत वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन seat: 

श्री.रविराज इळवे यांच्या कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई 
या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.१४.०३.२०२३ पासून ते दि.२०.०७.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२०२०/प्र.क्र.८५/कामगार-८ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥959॥[॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१११५३९०१२९१० 
असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL YASHWANTRAO © 
KAPADNIS : 


(स्वप्निल कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उ., ऊ. व का. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. कामगार आयुकत, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (Yad), मुंबई-४०० ०५१. 


४. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 


. कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई. 

. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. श्री.रविराज इळवे, अपर कामगार आयुक्त, मुंबई (द्वारा कामगार आयुक्त, मुंबई) 
2. 


कक्ष अधिकारी (कामगार-१०), उ., ऊ. व का. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (कामगार-८) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


